नवी मुंबई परिसरात अवैध पद्धतीने मासेविक्री करणाऱ्या 
परप्रांतीयांना प्रतिबंध घालण्यासंदर्भात उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी समिती गठित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -१०२२/प्र.क्र. १६२/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२२ 

प्रस्तावना - 

सन २०२२ च्या द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशनात मा. श्री रमेशदादा पाटील व इतर विपस यांनी 
विधानपरिषद तारांकित प्रश्न क्र. १३७७३ - “नवी मुंबईत परप्रांतीयांकडून परवाना नसतानाही 
मच्छिविक्री होत असल्याबाबत” उपस्थित केला आहे. सदर तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मा. मंत्री 
महोदयांनी सभागृहामध्ये या संदर्भात आयुक्‍त व सर्व संबंधित सन्माननीय सदस्यांची समिती स्थापन 
करण्यात येईल, असे निवेदन दिले. त्यानुषंगाने नवी मुंबई परिसरात अवैध पद्धतीने मासेविक्री 
करणाऱ्या परप्रांतीयांना प्रतिबंध घालण्यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती स्थापन 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

नवी मुंबई परिसरात अवैध पद्धतीने मासेविक्री करणाऱ्या परप्रांतीयांना प्रतिबंध घाळण्यासंदर्भात 
उपाययोजना सुचविण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे- 


अ.क्र सदस्याचे नाव पदनाम 
a | आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 
२ आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई. सदस्य 
३ मा. श्री. रमेशादादा पाटील, विपस. सदस्य 
8 मा. श्री. चंद्रशोखर बावनकुळे, विपस. सदस्य 
५ मा. श्री. विजय ऊर्फ भाई गिरकर, विपस. सदस्य 
& मा. श्री. नागोराव गाणार, विपस. सदस्य 
मा. श्री. प्रवीण दटके, विपस. सदस्य 
मा. अँड. निरंजन डावखरे, विपस सदस्य 
मा. श्री. प्रवीण दरेकर, विपस. सदस्य 
oa ० मा. डॉ. परिणय फुके, विपस सदस्य 
Lae | q मा. श्री. भाई जगताप, विपस. सदस्य 
१२ मा. श्री. हशिकांत शिदे, विपस. सदस्य 
१३ सह आयुक्त (सागरी), आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांचे सदस्य सचिव 
कार्यालय, मुंबई. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण- १०२२/प्र.क्र. १६२/पदुम-१४ 


सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. 


१) नवी मुंबई परिसरात प्रत्यक्ष भेट देऊन त्या परिसरात विना परवाना परप्रांतीय मासेविक्री 
करतात किंवा कसे याची पाहणी करणे. 

) अवैध पद्धतीने मासेविक्री करणाऱ्या परप्रातीयांना प्रतिबंध घालण्यासंदर्भात शासनाला १५ 
दिवसाच्या आत अहवाल सादर करणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२३१६४५४९७१०१ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc ww A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shi ith Shasti 


S h r | n | Vas fr cha setts rade ls 3550845966905 
6052454832375d63a281822, postalCode=410210, 
Mahi ht 
Jagannath Shastri का याय 
Date: 2022.08.23 16:50:45 +05'30' 
(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

. प्रधान सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. प्रधान सचिव (नगरविकास), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


७. आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई. 
९. मा. श्री. रमेशादादा पाटील, विपस. 


. मा. श्री. चंद्रशोखर बावनकुळे, विपस. 

. मा. श्री. विजय ऊर्फ भाई गिरकर, frre 
. मा. श्री. नागोराव गाणार, विपस. 

. मा. श्री. प्रवीण दटके, विपस. 

. मा. अँड. निरंजन डावखरे, विपस 

. मा. श्री. प्रवीण दरेकर, विपस 

. मा. डॉ. परिणय फुके, विपस 

. मा. श्री. भाई जगताप, विपस. 

.मा. श्री. शशिकांत Bre, fara 

. सह आयुक्त (सागरी), मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


